RNINo . MAHBIL/ 2009/ 31744 
Reg. No. MCS/177/ 2016- 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग एक - ल 


वर्ष ३, अंक १३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९- १५ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ४०, किंमत : रुपये २३. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 


प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . वि . अ. लोखंडे, न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४५५. - श्री . वि . अ. लोखंडे, न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १० फेब्रुवारी २०१४ ते १२ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१४ व ९ फेब्रुवारी २०१४ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री. वि . अ. लोखंडे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . वि . अ. लोखंडे हे न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


भाग एक - ल - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९- १५, शके १९३९ 

प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. भा. द. गायकवाड, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , धुळे यांचा दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४५६. – श्री . भा . द. गायकवाड, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , धुळे यांना त्यांच्या दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१४ ते १२ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची वाढीव अर्जित रजा, मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . भा . द. गायकवाड हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, धुळे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . भा . द. गायकवाड हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, धुळे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


अ. शा . जगदाळे , 


मंबई , 


प्रबंधक , 


दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


प्रबंधक औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. प्र. मा . खंबायते, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सातारा यांचा दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४५७. - श्री . प्र . मा . खंबायते , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, सातारा यांना त्यांच्या दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१४ ते १९ फेब्रुवारी २०१४ या ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
१६ फेब्रुवारी २०१४ हा सुट्टीचादिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . प्र. मा . खंबायते , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , सातारा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . प्र. मा . खंबायते , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सातारा या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४. 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९ -१५, शके १९३९ 

प्रबंधक औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . गु. गु. हुलसुरे , न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४५८. - श्री . गु. गु. हुलसुरे, न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१४ ते २१ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१४ , रजेच्या पुढे दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१४ व २३ फेब्रुवारी २०१४ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसहीत मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. गु. गु. हुलसुरे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . गु. गु . हुलसुरे, हे न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


प्रबंधक औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . ना. नि . श्रीमंगले, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , बुलढाणा यांचा दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४५९. - श्री . ना . नि . श्रीमंगले , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , बुलढाणा यांना त्यांच्या दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१४ ते २० फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१४ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . ना . नि . श्रीमंगले, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , बुलढाणा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ना . नि . श्रीमंगले , हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , बुलढाणा या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


भाग एक - ल -१अ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९- १५, शके १९३९ 

__ प्रबंधक औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . अ. रा. महाजन, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४६० . - श्री . अ. रा. महाजन , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१४ ते १७ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर करण्यात आली 
आहे . 

श्री . अ. रा. महाजन , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . अ. रा . महाजन, हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ . 


प्रबंधक औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . अ. ग. मोहब्बे , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, नांदेड यांचा दिनांक २० फेब्रुवारी २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४६१. – श्री . अ. ग. मोहब्बे , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, नांदेड यांना त्यांच्या दिनांक २० फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१४ ते १ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
२२ फेब्रुवारी २०१४ व २३ फेब्रुवारी २०१४ रजेच्या पुढे दिनांक २ मार्च २०१४ हे सुट्टीचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात आली आहे . 

श्री . अ. ग. मोहब्बे , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , नांदेड या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . अ. ग. मोहब्बे , हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, नांदेड या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० -एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९ -१५, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री. कि . वा . ठाकरे , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ यांचा दिनांक २० फेब्रुवारी २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४६२. – श्री . कि . वा. ठाकरे , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , यवतमाळ यांना त्यांच्या दिनांक २० फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१४ ते १ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण १३ दिवसांची परिवर्तीत रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१४, रजेच्या पुढे दिनांक २ मार्च२०१४ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवनगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 

श्री . कि . वा. ठाकरे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . कि . वा . ठाकरे हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , यवतमाळ या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . सु . म . कटके , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , सातारा यांचा दिनांक ३० जानेवारी २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ४६३. - श्री . सु . म . कटके, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, सातारा यांना त्यांच्या दिनांक ३० जानेवारी २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ जानेवारी २०१४ ते २९ जानेवारी २०१४ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा , रजेच्या 
मागे दिनांक २५ जानेवारी २०१४ व २६ जानेवारी २०१४ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली 
आहे . 

श्री . सु. म. कटके हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, सातारा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. सु. म. कटके हे सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय , सातारा या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार ,मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९- १५ , शके १९३९ 
सहायक निबंधक , महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ ठाणे जिल्हा , ठाणे 

अधिसूचना 
क्रमांक काउआ/ ठाणे /मऔसंअ / २०१४. - महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ च्या कलम १६ व २३ ( ४ ) व महाराष्ट्र 
औद्योगिक संबंध नियम , १९४७ च्या नियम २८ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी याद्वारे को - ऑप बँक या अर्जदार 
संघटनेची अधिनियमाच्या २३ ( ४ ) अन्वये बँकीग उद्योगासाठी ठाणे महापालिका क्षेत्र या स्थानिक क्षेत्रात ठाणको बँक कर्मचारी संघ या नोंदणीकृत व 
मान्यताप्राप्त यादीतील संघटनेऐवजी मान्यताप्राप्त यादी मध्ये को - ऑप बँक एम्लॉईज युनियन या अर्जदार संघटनेची नोंदणी करण्याबाबत 
दिनांक १४ मार्च २०१४ रोजी निर्गमित केलेले आदेश व अर्जदार संघटनेचे अर्ज याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे . 

BEFORE THE ASSISTANT REGISTRAR , THE MAHARASHTRA INDUSTRIAL 
RELATIONS ACT , 1946 , THANE , DISTRICT THANE 

Co-operative Bank Employees Union , Thane . — Applicant. — Versus Thanco Bank Karmachari 
Sangh . — Non Applicant 


Order 


1. The Co -operative Bank Employees Union , Thane (hereinafter the Applicant Union ) filed 
Applications under section 16 and section 23 ( 4 ) of the Bombay Industrial Relations Act, 1946 
( renamed as Maharashtra Industrial Relations Act, 1946 and hereinafter, the MIR Act) on 
15th December 2012 . The Applicant Union claimed largest membership in the Banking Industry 
in the local area of Thane Municipal area for the period from September to November 2012 
(hereinafter referred to as , “ the relevant period ”) and prayed that it be registered as representative 
Union in place of the existing representative Union i. e . The Thanco Bank Karmachari Sangh 
(hereinafter , the Non - applicant Union ). along with the said Applications, the Applicant Union filed 
documents like copy of resolution , Constitutuion etc . The Applicant Union also deposited the 
necessary fee on 15th December 2012 itself. 


2 . Prima facie , the Applications were found to be in order hence notices were issued on 
5th January 2013 to the Non -Applicant Union to show cause why the said applicationsmay not be 
considered . Since the Non -Applicant Union did not file its reply, a reminder was sent on 30th April 
2013 . Thereafter the Non ApplicantUnion filed its reply on 10th May 2013 challenging the tenability 
of the said Applications and denying the contents thereof. 


3. The Applicant and Non -Applicant were directed to produce their respective records. The 
Applicant vide letters dated 13th March 2013 , 20th March 2013 and 21st March 2013 , has produced 
its Receipt books with counterfoils , Bank Pass Book , Cash Book , Membership Register , Audit 
Statement, minute book etc . The Non Applicant Union was allowed to take inspection of the said 
documents. After taking inspection , the Non Applicant Union submitted its objections thereto on 
23rd November 2013 and deposited the requiste fees for considering the same. 


4 . Since the Non -Applicant had not filed its record , vide letter dated 17th July 2013 the Non 
Applicant was directed to produce its record . The Non - Applicant Union vide letter dated 
20th August 2013 produced its documents viz . Membership Register , Receipt books, Bank book , 
Cash book etc . The Non -Applicant union has however not produced the Audited Statement. The 
Applicant Union inspected the said record and submitted their objections on 13th November 2013 
12th December 2013 and 23rd November 2013 - 13th December 2013 with deposit of requisite fees. 


5 . The applicant and Non - Applicant Union also submitted their replies to the objections 
raised by the other Union upon their respective record . 

6 . The application filed by the Applicant Union , under section 16 of the MIR Act was duly 
sent for publication in Official Gazette . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९- १५ , शके १९३९ 


7 . After considering the records filed by both the Unions and the objections raised by them 
against the said records and after hearing the parties, I have to determine whether the Applicant 
Union is entitled to the status of Representative as well as Approved Union in place of the Non 
Applicant Union for Banking Industry in Thane Municipal area . 


8 . The Applicant Union has filed Applications under section 16 and section 23 ( 4 ) of the MIR 
Act since all the considerations therefor and the documents , objections , submissions are same, 
the said applications are disposed of by this common order as a matter of convenience . 


9. The Applicant , on the basis of 706 members, claims 58 % membership amongst the 
employees in the Banking Industry in Thane Municipal area for the months of September , October 
and November 2012 , in its Applications filed under section 16 and 23 ( 4 ) of the MIR Act, on 
15th December 2012 . The Applicant Union asserts that it is registered Trade Union , with 
registration No. KUA/ THANE /389/ 92 , dated 28th February 1992 . The Applicant also contends that 
it was decided in the executive Committee meeting of the union held on 25th October 2012 to apply 
for the representative and approved status in place of Non -Applicant Union . The Applicant Union 
in its Application under section 23 ( 4 ) additionally asserts that its Constitution provides for the 
matters mentioned in clauses ( i) to (viii ) of sub - section ( 1 ) of section 23 of the MIR Act. 


10 . In response to the show cause notice issued by me, the Non - Applicant submitted its reply 
dated 10th May 2013 and challenged the very tenability of the Applicant Union s Applications. 
The Non - Applicant Union asserted that the Applicant Union did not have requisite membership 
amongst the employees in Banking Industry in Thane Municipal area during the relevant period 
and that the said union does not fulfil the conditions laid down in MIR Act for registration as 
Representive and Approved Union . The Non - Applicant Union further alleged that it has 809 
members in various Co -operative Banks in Baking Industry in Thane Municipal area for the 
relevant period . On such grounds , the Non -Applicant prayed for dismissal and rejection of 
Applicant Union s Applications. 

11. Both the Unions then produced their documents . The Applicant Union in its objections dated 
13th December 2013 over the documents produced by the Non -Applicant Union , contended that 
the membership register of Non -Applicant Union is not in order . The accounting year for Trade 
Unions as per Trade Unions Act is January to December, however , the Non -Applicant is maintaining 
records with the year April to March . The membership register does not mention the receipt 
number against the name of the member and the register is not signed by the office bearers . The 
membership register shows 208 members in Thane DCC Bank Head Office branch but after 
Sr. No. 204 , Sr. No. 206 is mentioned and Sr. No. 205 is missing . Hence there would be 207 members . 
As to membership the Applicant Union has stated that — (i ) there are names of 53 members from 
Thane DCC Bank which are not from Thane Municipal area , ( ii ) there are 117 members from Parsik 
Janata Sahakari Bank which is outside Thane Municipal area , ( iii) there are 50 duplicate names 
of members from Rupee Co - op . Bank and 7 members are from said Bank from outside Thane 
Municipal area , ( iv ) members of Land Development Bank are to be discarded since the said Bank 
is not governed by the provisions of MIR Act. After discarding all the members , the membership 
of Non - Applicant Union would be 621, i. e . less than the Applicant Union s membership . The 
Applicant Union further contended that the said membership is also invalid since the membership 
subscription of all these members is collected in March , 2013 for the period from April, 2012 to 
March , 2013 and hence as per the definition of “ member” in MIR Act , only five members can be 
treated as valid members . The Applicant Union has also raised other objections regarding the 
records of No - Applicant Union . On such contentions the Applicant Union claimed that the 
registration of Non -Applicant Union as representative and approved Union be cancelled and 
it be registered as Representative and Approved in place of the Non -Applicant Union . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७ / चैत्र ९- १५, शके १९३९ 


12 . The Non - Applicant Union inspected documents filed by the Applicant and submitted its 
objections firstly on 23rd November 2013 and subsequently on 14th February 2014 and challenged 
the records and claims made by the Applicant Union . According to Non - Applicant Union , the 
receipts of new members for January to June 2012 are collected in March , 2012 but they are shown 
as members from January , 2012 which is impermissible since membership cannot be retrospective . 
According to Non - Applicant such members are not valid members for a period of nine months from 
April , 2012 and hence as per Sub -Rule 3b and 3f of Rule 28A of the MIR Rules, they cannot be 
considerd a members during relevant period . The Non - Applicant further contends that though 
the membership fee is alleged to have been collected , there is no entry reflecting the same in Cash 
book on the same day and the amount is also not deposited in Bank on same day . The number of 
members therefore does not tally with the cash book . The Non -Applicant further contends that 
the proceedings of General Body and Executive Committee are typed and affixed in the minutes 
book and no approvalhas been taken for expenses incurred , which accordingly to the Non - Applicant 
Union is not as per law . The original membership register is not produced but what is produced is 
a mere list of members . The Non - Applicant Union therefore prayed for dismissal of Applicant 
Union s Applications. 

13. The Applicant Union filed their counter reply dated 2nd January 2014 to the objections 
raised by Non -Applicant with regard to their documents . The Applicant Union sought to explain 
the discrepancies in their record , which were pointed out by the Non -Applicant Union . The 
Applicant Union stated that the challenge to the membership from January , 2012 on the ground 
of collecting subscription in March , 2012 is erroneous . At any rate the membership would be valid 
from March , 2012 and the members can be considered as legal and valid members during relevant 
period . As to the late remittance of fees collected , in Bank , the Applicant Union stated that the 
subscription is collected at the branch by the local unit office bearers and in order to avoid 
individual remittances by each unit to the central office , it has been decided and directed that the 
amounts collected in one Municipal area at all banks should be collected together and remitted to 
central office of Applicant Union at one go . The Applicant Union pointed out that the receipts 
have been issued to the members who pay the subscription , on the date of receipt of subscription 
but the amount of subscription is deposited in the Bank after being received by the central office 
of the Applicant Union . The Applicant Union rebutted the contention about requirement of nine 
month membership prior to relevant period . The Applicant Union also contended that there is no 
prohibition in affixing the typed pages of proceedings in minutes -book . 

14 . The Applicant Union has also filed its submissions on 21st February 2014 and pointed 
out the discrepancies in the records of the Non - Applicant Union . I would deal with the said 
objections and submissions at appropriate place hereafter. The Applicant Union thus requested 
to overrule all objections raised by the Non -Applicant Union . 

15 . Similarly , the Non -Applicant Union also submitted its reply dated 14th February 2014 
to the objections raised by the Applicant Union over its documents and the discrepancies therein . 
As to the objection raised by the Applicant Union regarding subscription received in March , 2012 
for the year 2011 - 12 , the Non - Applicant Union contended that the said objection is not correct 
since it collects the subscription for next year in advance . Hence , according to the Non - Applicant 
Union the subscription collected in March , 2012 is for the period from April , 2012 to March , 2013 . 
The Non -Applicant Union denied that the names ofmembers in Rupee Bank have been stated twice 
or that the members of Land Development Bank cannot be considered as its members . The Non 
Applicant also denied that bogus receipts have been prepared or that the documents are fabricated . 
On such submissions, the Non - Applicant Union prayed to over rule the objections raised by the 
Applicant Union against its records and documents . 

16 . I have perused the records, documents filed by both the parties . I have also carefully 
considered the objections raised by both the Unions with regard to the said record and documents 
produced by the other Union and the counter replies filed by the said Unions against the said 
objections. After considering the records filed by both the Unions and the objections raised by them 
against the said records and after hearing the parties, I have to determine whether the Applicant 
Union is entitled to the status of Representative as well as Approved Union in place of the Non 
Applicant Union for Banking Industry in Thane Municipal area . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० -एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९ -१५, शके १९३९ 


17 . The ApplicantUnion has filed Applications under section 16 and section 23 ( 4 ) of the MIR 
Act and since all the considerations therefor and the documents , objections, submissions are same, 
the said applications are disposed of by this common order as a matter of convenience . 

18 . The Applicant has claimed membership of 706 in the Banking Industry in the Thane 
Municipal Area . As against this the Non -Applicant Union claimsmembership of 874 . It is apparent 
that there are about 1560 employees employed in Banking Industry in Thane Municipal Area . If 
the percentage of membership is calculated on the basis of this figure of 1560 employees , then the 
Applicant Union would have membership of about 45 % as against that of Non - Applicant Union 
being 56 % approx . But irrespective of the percentage of membership claimed by each Union , it is 
necessary to find out which Union has larger membership and whether the same is above statutory 
minimum percentage specified by the MIR Act. So I proceed to determine the strength of respective 
Union on the basis of this figure of 1560 employees in Thane Municipal Area . 

19 . The Applicant Union has alleged that the membership register produced by the 
Non -Applicant Union itself is an indicator of erroneous claim ofmembership by the Non - Applicant 
Union . The Non - Applicant has shown 382 members from Thane DCC Bank , but, of them 53 members 
are from outside Thane Municipal Area . The employees from Land Development Bank cannot be 
counted as legal and valid members since the said Bank is not governed by the MIR Act and hence 
16 such members are to be reduced from membership of Non - Applicant Union . Similarly there 
are only 227 employees working in Parsik Janata Sahakari Bank within Thane Municipal Area , 
the membership of 350 claimed by Non -Applicant Union in said Bank has to be brought down by 
123 members. There are only 86 employees in Rupee Co -operative Bank but the Non -Applicant 
has shown 111 members . Moreover , the names of 50 employees of Rupee Co -operative Bank are 
shown twice from Sr. No . 61 to 111 but the name of one member at Sr. 102 is shown only once . So 
49 out of the 111 members are to be reduced and valid membership would then at the most be only 
56 . The Applicant Union thus contends that the Non - Applicant can prima facie claim membership 
of 624 members only . However, the Applicant union further contends that, from the cash book and 
other documents the membership is almost nil. 

20 . The Applicant Union has alleged that the receipts of March , 2012 produced by the Non 
Applicant Union are towards subscription collected by the Non -Applicant Union from its members 
for the period from April, 2011 to March , 2012 . The Applicant Union thus contends that the said 
members cannot be treated as legal or valid members for the relevant period of September, to 
November , 2012 . The Applicant Union has contended that the membership subscription has been 
collected by the Non - Applicant in March , 2013 for the year 2012 - 13 and hence as per the definition 
of “member” in section 3 ( 25 ) of the MIR Act , 1946 , all the members must be treated to be in default 
for the relevant period and hence cannot be considered for the purposes of considering membership 
of Non -Applicant Union . 

21 . In reply to said objection the Non -Applicant Union has contended that it has been collecting 
the subscription for one year in advance . Thus, according to Non -Applicant Union , the receipts of 
March , 2012 are for the subscription received for the period from April , 2012 to March , 2013 . 

22 . The Non - Applicant Union has produced receipt book with counter foils . From the said 
receipt book it is manifest that the receipts contain the name of employee -member,month of receipt 
( since date is not mentioned ) and amount received . There is no period mentioned on any receipt 
to appreciate the period for which the said subscription is received by Non -Applicant Union . It is 
therefore difficult to accept the submission of the Non -Applicant Union . 

23. However , after inspecting the cash book and cross- checking it with receipts & 
membership register, the Applicant Union has contended that the legal and valid membership of 
Non - Applicant Union for the relevant period is much below the statutory minimum . From the 
amount mentioned in Non -Applicant Union s cash book and pass book , the Applicant Union has 
pointed out that there would be 9 members in Shatabdi Mahila Bank , 56 in Rupee Co -operative 
Bank , 319 in Thane DCC Bank , 166 in Parsik Janata Bank , 4 in Ambernath Jayhind Bank and 5 in 
ST Co -op . Bank . In fact there are 316 employee in Thane DCC Bank as per record so , the 
membership would thus be only 556 as against the claim of 624 made by the Non - Applicant Union . 
The Applicant Union states that this membership of 556 is much less below Applicant Unions 
membership of 706 . 
भाग एक - ल - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७ / चैत्र ९- १५ , शके १९३९ 


24 . I am in agreement with the submission of the Applicant Union with regard to the 
membership of Non - Applicant Union , though I shall deal with the claim of 706 members made by 
the Applicant hereafter . The receipts do not prove the period for which the subscription has been 
received by the Non -Applicant Union . The suspicion is sustainable since the Non -Applicant has 
not produced record to show or prove that the subscription for entire future period of one year is 
accepted by it. In absence of any tangible , believable evidence it is difficult to believe that all the 
receipts ofMarch , 2012 were for the period from April, 2012 to March , 2013 . 

25 . However , even after giving benefit of doubt to the Non - Applicant Union it can be said 
that the membership of 624 has to be scaled down for the reasons stated by Applicant Union . The 
Land Development Bank is not governed by the MIR Act and hence its employees cannot be treated 
as valid members . So also , the names at Sr . No . 61 to 111 ( except at Sr. No. 102) in the list ofmembers 
of Rupee Co -operative Bank are written twice . Hence the said 49 named are to be deleted . An 
amount of Rs. 10 , 000 is seen to collected @ Rs. 60 per year as subscription from the employees of 
Parsik Janata Sahakari Bank Limited . The number of members would thus be Rs. 10 , 000 / 60 = 
166 . Though out of total 350 employees employed by it , there are 227 employees employed by the 
said Parsik Janata Sahakari Bank in Thane Municipal Area , there would only be 166 members 
with Non -Applicant Union . Further , the members enrolled in November also cannot be considered 
since the relevant period is September to November, 2012 . The membership of Non -Applicant Union 
cannot be thus more than 556 . 

26 . But , there is another reason for not accepting this as legal and valid membership as well. 
The annual returns are filed on record of these proceedings by the Non - Applicant Union . Though 
the accounting year for Unions, as per Trade Unions Act, is January to December, the Non - Applicant 
Union has been maintaining accounts from April to March . Be that as it may . The Non -Applicant 
Union has produced annual returns submitted by it to the Registrar of Trade Unions. The annual 
return for the year ending 31st March , 2012 is dated 25th November, 2013 and the annual return 
for the year ending on 31st March , 2013 is dated 10th December, 2013 . 

27 . In the annual return for the year April, 2011 to March , 2012 , the subscription collected 
is shown as Rs. 2 ,44 ,692 . But from the cash book the subscription collected in said period is only 
Rs. 1, 42 , 162. 

28 . Similarly in the annual return for the period April, 2012 to March , 2013 , the subscription 
collected is shown as Rs. 1, 00 , 300 , with no subscription outstanding. Whereas , in the cash book 
the subscription collected is Rs. 1,00 , 350. The number of members shown for the said period from 
April , 2012 to March , 2013 is shown as 1972 . So considered the subscription for entire year would 
be 1972 x Rs. 60 = 1 , 18 , 320 , which does not tally with the annual return figure . 

29 . I, therefore do not accept the claim made by the Non -Applicant that it has been collecting 
the subscription from its members in advance for one year . And even if the said submission is 
accepted , there is no proof of valid membership of 556 members since the subscription of said 
members has been collected in March , 2013 for the period from April, 2012 to March , 2013. At any 
rate , the membership of the Non -Applicant Union would not be more than 556 . 

30 . In the light of above, it is now necessary to see whether the Applicant Union has made 
out any case of larger legal and valid membership than the Non -Applicant Union . 

31. The Non - Applicant Union has pointed out that the Applicant Union has collected 
subscription for 6 months in the month of March , 2012 and showed such employees as its members 
from January , 2012 to June , 2012 . And there are receipts of August and September , 2012 showing 
collection of subscription for six months from July to December , 2012 . According to the 
Non -Applicant Union , the membership cannot be retrospective and the said members can be 
deemed to be admitted as members only from March to December , 2012 . According to further 
submission of the Non - Applicant Union the said members are thus not entitled to be considered 
for the purpose of proceedings in Applications under section 16 and 23 of the MIR since they are 
not members for nine months prior to relevant period . The Non - Applicant Union relies on 
sub -rule 3b and 3f of Rule 28A and contends that it is necessary that the membership should be for 
nine months prior to the relevant period for being claimed as legal and valid members . So 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० -एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९ -१५, शके १९३९ 


considered , the Applicant union has no membership since the subscription of all the members is 
collected in March , 2012 and the relevant period is from September to November , 2012 . 
The Non - Applicant Union claims rejections of Applicant s application on this ground . 

32 . I do not find any merit in the said submission . Rule 28A of the MIR Act is with regard to 
the production of record and inspection there of by contesting Unions, submission of objections, 
conduct of proceedings with regard to applications filed under section 13 , 16 , 17 or 23 of the MIR 
Act . Sub -rule 3b lays down production of counter foils of receipts of subscription for nine months 
in respect of application under section 16 and for seven months in respect of application under 
section 23 of the MIR Act. This is thus a procedural requirement of record . However , for the 
purposes of consideration of application made under section 16 or 23 , the Applicant Union should 
have membership larger than the registered or approved union for a period of “ three months 
immediately preceding the month in which the application is made” . Thus, the membership to be 
seen for grant or rejection of application is three months preceding the month in which applications 
are made and not nine or seven months, as sought to be contended by the Non - Applicant Union . 
The applications are filed by Applicant Union in December , 2012 and hence the relevant period 
for considering membership is from September to November, 2012 . 

33 . The Non -Applicant Union then contends that the subscription receipts are of March , 2012 
but the amount is not reflected in the cash book in March , 2012 . The cash book entry of said 
subscription received is in September , 2012 . Thus according to Non - Applicant Union the receipts 
are fake and entries are bogus . 

34 . The Applicant Union has explained that its unit representative collect subscription from 
the members and issue receipts but the amount is remitted to the head office of the Applicant 
Union later on . The accounts are maintained in the head office and as and when the amount is 
received from the units , the same is entered into the cash book and deposited in the Bank account 
of the Applicant Union . The Applicant Union has produced proceeding book of its Executive 
Committee and it is seen that a resolution has been passed by the Union on 31st August , 2012 
directing the unit representatives of each Bank to remit the amount collected by them to the head 
office . I find Applicant Union s explanation plausible . It is manifest from the record i. e . cash book 
and bank pass book that the amount collected as subscription has been recorded in the cash book 
and the amounts are also deposited in the Bank as reflected from bank pass book . The Applicant 
Union , in its reply dated 2nd January , 2014 , has set out the details of the date on which the amounts 
have been collected from the members of each Bank in Thane Municipal Area and outside Thane 
Municipal Area . The said entries also tally . I therefore over rule the objection raised by the Non 
Applicant Union over the belated deposit of subscription in the bank account . I feel that the said 
delay does not affect the legality or validity ofmembership in Applicant Union . 

35 . The Non - Applicant Union has not pointed out any discrepancy with regard to the 
membership in Applicant Union except by the above objections . The Non -Applicant Union has not 
stated that the names of members are invalid or there are trumped up figures of membership or 
mistakes in membership register. I therefore hold that the legal and valid membership in Applicant 
Union is 706 . As against this there is no legal or valid membership in Non -Applicant Union 
considering the receipts of subscription produced by the Non -Applicant Union . However , even if 
the membership in Non - Applicant Union is to be treated as valid , the same can be only 556 . 

36 . There are 54 common members in Applicant and Non - Applicant Union in Rupee 
Co -operative Bank . They are required to be discarded from both Unions . Thus they legal and valid 
membership in Applicant Union would be 706 -54 = 652. And legal and valid membership in 
Non -Applicant Union ( presuming its 556 as legal and valid members) would be 556 - 54 = 502 . The 
Applicant Union thus has larger membership than Non -Applicant Union during relevant period . 

37 . The Non -Applicant Union has also raised other objections over the records produced by 
the Applicant Union . The Non -Applicant Union has alleged that the minutes book of Executive 
Committee and General Body meetings of the Applicant union is illegal since the minutes are not 
handwritten but types pages have been in the books. It is true that it is desirable to have the 
proceedings written by hand . But that is a rule of convenience and not a rule of law . There is no 


भाग एक - ल - २अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७ / चैत्र ९- १५, शके १९३९ 


provision which prohibits typewritten pages of minutes of meeting or mandating writing of minutes 
of meeting in hand . I therefore cannot attach any credence to such objection . There is no doubt an 
error in the record of minute book . But vide letter dated 21st March 2013 the Applicant Union has 
pointed out that the agenda for the meeting dated 27th March , 2011 has been wrongly affixed against 
the proceedings of meeting dated 15th September , 2012 . I accept this statement since the 
proceedings of the said meeting are germane to the issue in question and error thereof does not 
vitiate the proceedings or render the application illegal. According to me, the crucial fact is lager 
membership and all other requirements are procedural in nature and cannot override the substatial 
and primary requirement of larger membership . The procedural lapses can and should therefore 
be overlooked if the membership is overwhelmingly lager . 

38 . Thus , after considering the records , submissions made by the Applicant and Non 
Applicant Union , I hold that the Applicant Union complies with the conditions necessary for 
registration and that its legal and valid membership during the whole period from September to 
November , 2012 as specified under section 16 of the BIR Act , which is 652 i. e. larger than the 

Applicant Union , which is 502 for the same period . I also hold that the 
Non -Applicant Union is not entitled to continue as Representative and Approved Union for Thane 
Municipal Area . 
39 . In view of the above dicussion and findings, I proceed to pass the following order. 

Order 


n 


1. The Application under section 16 and 23 ( 4 ) filed by the Applicant Union are allowed . 

2 . The registration of Thanco Bank Karmachari Sangh as Representative and Approved 
Union for Banking Industry in the local area of Thane Municipal Area is hereby cancelled . 

3 . The Applicant is directed to be registered as Representative and Approved Union for 
Banking Industry in the local area of Thane Municipal Area in place of Thanco Bank Karmachari 
Sangh . 

4 . Necessary certificates be issued to the Applicant Union . 


R . B . ADE , 

Assistant Registrar , 
The Maharashtra Industrial Relations Act, 1976 , 

Thane District, Thane. 


Thane, 
dated the 14th March 2014 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० - एप्रिल ५ , २०१७/ चैत्र ९- १५ , शके १९३९ 
BOMBAY INDUSTRIAL RELATIONS ACT, PUNE DIVISION , PUNE 


BEFORE SHRI RAMESH SAWANT, ASSISTANT REGISTRAR 


Application . — Name of the Applicant Union . - - Nav Maharashtra Kamgar Sanghtna, 
Ichalkaranji. 

In the matter of Application 27th March 2006 filed by Nav Maharashtra Kamgar Sanghtana, 
Ichalkaranji Under section 23 (i) and 13 of the Bombay Industrial Relation Act, 1946 . 


Order 


The Nav Maharashtra Kamgar Sanghtana, Ichalkaranji (hereafter referred to as the applicant 
union ) has filed the application dated 27th March 2006 under section 23 ( i) and 13 of Bombay 
Industrial Relation Act, 1946 . For being entered in the Approved and representative list of Unions 
in Textile (Spinning and Weaving ) in the local area of Hatkanangale Taluka . 


Their Applicant Union is a registered union under the Trade Union Act, 1926 . The Registration 
No. and date being P . N . 1772 dated 3rd January 1986 . The applicant Union has also along with 
the application filed copy of constitution . 


Their is no any other union in Hatkanangale Taluka in the Textile Industry mainly (Spinning 
and Weaving) the said applicant union has done the application and filed all documents . Receipt 
Book Member Register, Audit Report and all necessary document. The office enquired to Assistant 
Commissioner of Labour of Ichalkaranji region and asked about the position of Textile Industry . 
The Govt. Labour Officer visited to the industry and enquired about the representative and 
approved union to all managements . But nobody as answered “ Yes ” for the same question . Hence 
and observing the documents we are came on conclusing that their is no representative and 
approved union for same local area . The office of Ichalkaranji Labour Officer enquired about the 
workers strength . 

The said applicant union The Nav Maharashtra Kamgar Sanghtana has shown it s membership 
for the application period . 


Months 


Number of Member 


Sr. 
No. 


Percentage to the total 
number of employees in the 

Industry / Undertaking 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(2 ) 
December , 2005 
January, 2006 


1008 


54 % 


1008 


54 % 


ajoj 


February, 2006 


1008 


54 % 


Membership is proper and as per the law essential as per B . I. R . Act . Also we have checked 
the receipts and the record given by Sanghtana is proper and correct as per knowledge an 
information . 


The only application for the representative and approval character is in our record . No any 
application and demand for the same demand . 


I have seen all other record also and the situtation of the industry in the local area . No any 
other application , no any other demand the proper documents of Nav Maharashtra Kamgar 
Sanghtana Ichalkaranji is correct and as per law . 


१४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९- १५, शके १९३९ 
I therefore in exercise of the power conferrd upon me under section 23 (i) and 13 of Bombay 
Industrial Relation Act , 1946 do hereby on this 28th day of March , 2013 entered the name of the 
The Nav Maharashtra Kamgar Sanghtana , Ichalkaranji in the list of Approved and representative 
union for the Textile (Spinning and Weaving ) in the Hatkanangale Taluka area under section 
23 (i) and 13 , Bombay Industrial Relations Act , 1946 . 


RAMESH SAWANT, 

Assistant Registrar , 
Bombay Industrial Relations Act, 

Pune Division , Pune. 


Pune, 
Dated 28th March 2013 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७ / चैत्र ९ -१५ , शके १९३९ 

pu 
BY THE ASSISTANT REGISTRAR BOMBAY INDUSTRIAL RELATIONS ACT, PUNE 
APPROVED AND REPRESENTATIVE STATUES . 

No. PN 95 , 96 . — In Exercise of the powers conferred on me under section 13 and 23 of the 
Bombay Industrial Act, 1946 . Bestoued upon No. by Notification No. CL /BIR /NTP /88 / 1079/ iiL . III ( 2 ), 
Dated 14th September 1979 , Dated 28th March 2013 served by the Commissioner ofLabour, Bombay 
appointing as a Assistant Registrar under the Bombay Industrial Relations Act for all the local 
area in Pune Division of the State of Maharashtra With all powers of the Registrar under the said 
Act. I do hereby on this 28th March 2013 enter thename of the Nav Maharashtra Kamgar Sanghtana 
Ichalkaranji in the list of Approved and Representative Union for the Textile Industry ( Spinning 
and Weaving ) In the local area of Hatkanangale Taluka under section 23 (i) and rule 28 and section 
13 , Rules 12 and 27 of the Bombay Industrial Relations Act, 1946 . 


RAMESH SAWANT, 

Assistant Registrar , 
Bombay Industrial Relations Act, 

Pune Division , Pune . 


Pune, 
Dated 28th March 2013 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९- १५, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . अ . शा . जगदाळे, प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१४ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ५२८ . - श्री . अ. शा . जगदाळे , प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३ मार्च २०१४ ते दिनांक ७ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
२ मार्च २०१४ व रजेच्या पुढे दिनांक ८ मार्च २०१४ ते ९ मार्च २०१४ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात आली आहे . 

श्री . अ. शा . जगदाळे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 


असती. 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. अ. शा . जगदाळे , प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक ११ मार्च २०१४ . 


विद्यासागर ल . कांबळे , 

अध्यक्ष, 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्रीमती उ. अ . शिंदे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६५७. - श्रीमती उ. अ. शिंदे , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १ एप्रिल २०१४ ते २५ एप्रिल २०१४ पर्यंत एकूण २५ दिवसांची अर्धवेतनी रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक ३० मार्च २०१४ व ३१ मार्च २०१४, रजेच्या पुढे दिनांक २६ एप्रिल २०१४ व २७ एप्रिल २०१४ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

__ श्रीमती उ. अ. शिंदे, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती उ. अ. शिंदे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१४ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९ -१५, शके १९३९ 

प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . ओ. पी . जयस्वाल , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , अमरावती यांचा दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६४२. - श्री . ओ. पी . जयस्वाल, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , अमरावती यांना त्यांच्या दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांचीदिनांक २० फेब्रुवारी २०१४ ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत एकूण २ दिवसांची परिवर्तीत रजा , 
रजेच्या मागे दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१४ , रजेच्या पुढे दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१४ व २३ फेब्रुवारी २०१४ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . ओ. पी. जयस्वाल हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , अमरावती या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. ओ. पी. जयस्वाल हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , अमरावती या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१४ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . दि. सि . शिंदे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजीचा अर्ज . 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६४३. - श्री . दि . सि . शिंदे , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३ मार्च २०१४ ते ७ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २ मार्च 
२०१४, रजेच्या पुढे दिनांक ८ मार्च २०१४ व ९ मार्च २०१४ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली 
आहे . 

श्री . दि . सि . शिंदे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . दि. सि . शिंदे हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१४ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


भाग एक - ल - ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३०- एप्रिल ५, २०१७ / चैत्र ९- १५ , शके १९३९ 

प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . दु. ह. शर्मा, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, अहमदनगर यांचा दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१४ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६४४ . - श्री . दु. ह . शर्मा, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , अहमदनगर यांना त्यांच्या दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१४ ते १ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे 
दिनांक २ मार्च २०१४ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे 

श्री. दु. ह. शर्मा हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय, अहमदनगर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. दु. ह. शर्मा हे न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , अहमदनगर या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१४ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . नि . पुं. त्रिभुवन , न्यायाधीश , २ रे कामगार न्यायालय, पुणे यांचा दिनांक ३ जानेवारी २०१४ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६४५. - श्री . नि . पुं. त्रिभुवन , न्यायाधीश , २ रे कामगार न्यायालय, पुणे यांना त्यांच्या दिनांक ३ जानेवारी २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ६ जानेवारी २०१४ ते १० जानेवारी २०१४ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक ५ जानेवारी २०१४ , रजेच्या पुढे दिनांक ११ जानेवारी २०१४ व १२ जानेवारी २०१४ हे सट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . नि . पुं. त्रिभुवन हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , २ रे कामगार न्यायालय , पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. नि . पुं. त्रिभुवन , हे न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१४ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९ -१५, शके १९३९ 

१९ 
प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . प्र. मो . गुप्ता, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , यवतमाळ यांचा दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६४६ . - श्री . प्र. मो . गुप्ता , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, यवतमाळ यांना त्यांच्या दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३ मार्च २०१४ ते ७ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
२ मार्च २०१४ , रजेच्या पुढे दिनांक ८ मार्च २०१४ व ९ मार्च २०१४ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे. 

श्री . प्र. मो . गुप्ता, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, यवतमाळ या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . प्र. मो . गुप्ता, हे न्यायाधीश कामगार न्यायालय , यवतमाळ या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१४ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . पु. रा . चौधरी, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सोलापूर यांचा दिनांक १ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६४७. - श्री . पु. रा. चौधरी, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , सोलापूर यांना त्यांच्या दिनांक १ मार्च २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३ मार्च२०१४ ते ५ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २ मार्च २०१४ 
हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. पु. रा. चौधरी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , सोलापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . पु . रा . चौधरी हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सोलापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१४ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


भाग एक - ल - ३अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९- १५, शके १९३९ 

प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . वि . वा . हूड, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, अकोला यांचा दिनांक ६ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६४८ . - श्री . वि . वा . हूड, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, अकोला यांना त्यांच्या दिनांक ६ मार्च २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १० मार्च २०१४ ते १२ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ८ मार्च 
२०१४ व ९ मार्च २०१४ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . वि . वा. हूड, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, अकोला या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . वि. वा. हूड, हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, अकोला या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१४ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. भा . द. गायकवाड , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , धुळे यांचा दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६४९. - श्री . भा . द. गायकवाड, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, धुळे यांना त्यांच्या दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१४ ते २७ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची परिवर्तीत रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
२२ फेब्रुवारी २०१४ व २३ फेब्रुवारी २०१४ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . भा . द. गायकवाड, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , धुळे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . भा. द. गायकवाड, हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , धुळे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१४ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९ -१५, शके १९३९ 

२१ 
प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . दु. ह. शर्मा, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , अहमदनगर यांचा दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६५०. - श्री . दु. ह . शर्मा, न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय , अहमदनगर यांना त्यांच्या दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१४ ते २१ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची परिवर्तीत रजा , रजेच्या 
मागे दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१४ रजेच्या पुढे दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१४ व २३ फेब्रुवारी २०१४ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे 

श्री . दु. ह. शर्मा, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, अहमदनगर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . दु. ह. शर्मा, हे न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , अहमदनगर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


पर 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१४ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्रीमती. क. सु . बाकरे , न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय, पुणे, यांचा दिनांक ६ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६५१. - श्रीमती . क . सु . बाकरे , न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय, पुणे , यांना त्यांच्या दिनांक ६ मार्च २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक ३ मार्च २०१४ ते ५ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
२ मार्च २०१४ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्रीमती. क . सु . बाकरे , ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश , ४ थे कामगार न्यायालय , पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती. क. सु. बाकरे, ह्या न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय, पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१४ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९- १५, शके १९३९ 

प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. – श्री . कि . वा . ठाकरे , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ यांचा दिनांक ३ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६५२. – श्री . कि . वा . ठाकरे , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ यांना त्यांच्या दिनांक ३ मार्च २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २ मार्च २०१४ रोजीची १ दिवसांची वाढीव परिवर्तीत रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

___ श्री. कि . वा . ठाकरे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. कि . वा . ठाकरे , हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , यवतमाळ या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१४ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्रीमती. स . स . अंसारी, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, भंडारा यांचा दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६५३. - श्रीमती. स . स . अंसारी , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , भंडारा , यांना त्यांच्या दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ ते ७ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ८ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१४ व रजेच्या पुढे दिनांक ८ मार्च २०१४ व ९ मार्च २०१४ हे सुट्ट्याचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्रीमती. स . स . अंसारी, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , भंडारा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती. स. स. अंसारी, या न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , भंडारा या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१४ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० -एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९ -१५, शके १९३९ 


२३ 


प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . कि . वा . ठाकरे , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , यवतमाळ यांचा दिनांक ५ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६५४. - श्री . कि . वा . ठाकरे , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , यवतमाळ यांना त्यांच्या दिनांक ५ मार्च २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १० मार्च २०१४ ते १५ मार्च २०१४ पर्यंत एकुण ६ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ८ मार्च २०१४ 
व ९ मार्च २०१४ , रजेच्या पुढे दिनांक १६ मार्च २०१४ व १७ मार्च २०१४ हे सट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

श्री . कि . वा . ठाकरे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . कि . वा . ठाकरे , हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , यवतमाळ या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१४ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . अ. ग . मोहब्बे , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , नांदेड यांचा दिनांक ५ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६५५. - श्री . अ. ग. मोहब्बे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , नांदेड यांना त्यांच्या दिनांक ५ मार्च २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १० मार्च २०१४ ते १५ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ८ मार्च 
२०१४ व ९ मार्च २०१४ , रजेच्या पुढे दिनांक १६ मार्च २०१४ व १७ मार्च २०१४ हे सुट्टीचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . अ. ग. मोहब्बे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , नांदेड या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . अ. ग . मोहब्बे , हे न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , नांदेड या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१४ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३०- एप्रिल ५, २०१७ / चैत्र ९- १५ , शके १९३९ 

प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . द. दा . वाघ, सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, चंद्रपूर यांचा दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१४ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६५६. – श्री . द. दा . वाघ, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, चंद्रपूर यांना त्यांच्या दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १० फेब्रुवारी २०१४ ते २१ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत एकुण १२ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१४ व ९ फेब्रुवारी २०१४ , व रजेच्या पुढे दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१४ व २३ फेब्रुवारी २०१४ हे सट्ट्यांचेदिवस जोडून 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . द. दा . वाघ, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, चंद्रपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . द . दा . वाघ, हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , चंद्रपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१४ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा . – श्रीमती. वि . सु. गुडले , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, लातूर यांचा दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६५८. – श्रीमती. वि . सु. गुडले, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, लातूर यांना त्यांच्या दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१४ ते २० फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत एकूण ७ दिवसांची परिवर्तीत रजा मंजूर 
करण्यात आली आहे . 

श्रीमती. वि . सु. गुडले, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, लातूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती . वि . सु. गुडले, ह्या सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , लातूर या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक २६ मार्च २०१४ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० -एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९ -१५, शके १९३९ 

२५ 
प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. ग. सो . झोरे , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक ६ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६५९. - श्री . ग. सो . झोरे , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ६ मार्च २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३ मार्च२०१४ ते दिनांक ५ मार्च२०१४ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या मागे दिनांक २ मार्च 
२०१४ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. ग. सो . झोरे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. ग . सो . झोरे हे सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१४ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 

( कार्यालय प्रमुख) 


प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . कृ. बा . जोशी, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, जालना यांचा दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१४ व ४ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६६०. – श्री. कृ . बा . जोशी, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , जालना यांना त्यांच्या दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१४ व ४ मार्च २०१४ 
रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१४ ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची 
परिवर्तीत रजा, रजेच्या पुढे दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१४ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. कृ . बा. जोशी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, जालना या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . कृ . बा . जोशी हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , जालना या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २६ मार्च २०१४ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 

( कार्यालय प्रमुख ) 


भाग एक - ल - ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३०- एप्रिल ५, २०१७ / चैत्र ९ -१५ , शके १९३९ 

प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . अ. ना . सोनटक्के , न्यायाधीश, ९ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचादिनांक १० मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६९५. – श्री . अ . ना . सोनटक्के , न्यायाधीश , ९ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १० मार्च २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ ते दिनांक ७ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ८ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या 
पुढे दिनांक ८ मार्च २०१४ व ९ मार्च २०१४ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. अ. ना . सोनटक्के हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ९ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढेचालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . अ. ना . सोनटक्के , हे न्यायाधीश , ९ वे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक १ एप्रिल २०१४ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 

( कार्यालय प्रमुख) 


प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . दा . टे . वसावे, न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक १४ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६९६. – श्री . दा . टे . वसावे, न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १४ मार्च २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांचीदिनांक १८ मार्च २०१४ ते दिनांक २० मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १६ 
मार्च २०१४ व १७ मार्च २०१४ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . दा . टे. वसावे , न्यायाधीश, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . दा . टे . वसावे, न्यायाधीश , हे २ रे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक १ एप्रिल २०१४ . 


अ. शा. जगदाळे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 

( कार्यालय प्रमुख ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९ -१५, शके १९३९ 


२७ 


प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . व. वा . सोनावणे, न्यायाधीश, ५ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक १२ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६९७. – श्री . व. वा . सोनावणे, न्यायाधीश, ५ वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १२ मार्च २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ७ मार्च २०१४ ते दिनांक ११ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची परिवर्तीत रजा मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे 

श्री. व. वा . सोनावणे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ५ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. व. वा. सोनावणे हे न्यायाधीश, ५ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक १ एप्रिल २०१४ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 

( कार्यालय प्रमुख) 


प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. – श्री . सु. ज. शर्मा, न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक ६ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६९८. - श्री . सु. ज. शर्मा, न्यायाधीश , २ रे कामगार न्यायालय, नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक ६ मार्च २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१४ ते दिनांक १ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ६ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१४ व दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१४ , रजेच्या पुढे दिनांक २ मार्च २०१४ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. सु . ज. शर्मा हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . सु. ज. शर्मा, हे न्यायाधीश , २ रे कामगार न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १ एप्रिल २०१४ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 

( कार्यालय प्रमुख ) 


भाग एक - ल - ४अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९- १५, शके १९३९ 

प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . रा. द. बोधाने , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, गोंदिया यांचा दिनांक २० मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ६९९. - श्री . रा . द. बोधाने , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, गोंदिया यांना त्यांच्या दिनांक २० मार्च २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २४ मार्च २०१४ ते दिनांक २६ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २२ 
मार्च २०१४ व दिनांक २३ मार्च २०१४ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 
___ श्री. रा. द. बोधाने हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, गोंदिया या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . रा. द. बोधाने , हे न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, गोंदिया या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १ एप्रिल २०१४ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 

( कार्यालय प्रमुख) 


प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र ,मुंबई 
वाचा. – श्री. श. बा . पवार , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , अमरावती यांचा दिनांक १५ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७००. - श्री . श. बा . पवार , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , अमरावती यांना त्यांच्या दिनांक १५ मार्च २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १८ मार्च २०१४ ते दिनांक २१ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक १६ मार्च २०१४ व दिनांक १७ मार्च २०१४ , रजेच्या पुढे दिनांक २२ मार्च २०१४ व दिनांक २३ मार्च २०१४ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . श. बा . पवार हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , अमरावती या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . श. बा . पवार , हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , अमरावती या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १ एप्रिल २०१४ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 

( कार्यालय प्रमुख ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० -एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९ -१५, शके १९३९ 


प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . प्र. श. चांदगुडे, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , ठाणे यांचा दिनांक २१ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७०१. - श्री. प्र. श. चांदगुडे, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक २१ मार्च २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ मार्च २०१४ ते ७ एप्रिल २०१४ पर्यंत एकूण १२ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ८ एप्रिल 
२०१४ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. प्र. श. चांदगुडे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढेचालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. प्र. श. चांदगुडे, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २ एप्रिल २०१४ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. – श्रीमती क . सु. बाकरे , न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय , पुणे यांचा दिनांक २१ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७०२. - श्रीमती क . सु. बाकरे , न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय, पुणे यांना त्यांच्या दिनांक २१ मार्च २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ मार्च २०१४ ते २९ मार्च २०१४ पर्यंत ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक 
३० मार्च २०१४ व ३१ मार्च २०१४ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्रीमती क सु . बाकरे ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय, पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती क . सु . बाकरे ह्या न्यायाधीश , ४ थे कामगार न्यायालय , पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २ एप्रिल २०१४ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९- १५, शके १९३९ 

प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . ना . नि . श्रीमंगले, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, बुलढाणा यांचा दिनांक १२ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७०३. - श्री . ना . नि . श्रीमंगले , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, बुलढाणा यांना त्यांच्या दिनांक १२ मार्च २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २६ मार्च २०१४ ते २८ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 
___ श्री. ना. नि . श्रीमंगले हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, बुलढाणा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. ना . नि . श्रीमंगले हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, बुलढाणा या पदावर स्थानापन्न होतील. 


पायात 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २ एप्रिल २०१४ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्रीमती सो . न . शाह , न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय , पुणे यांचा दिनांक १३ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७०४ . - श्रीमती सो . न . शाह , न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय , पुणे यांना त्यांच्या दिनांक १३ मार्च २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १० मार्च २०१४ ते १२ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ८ मार्च 
२०१४ व ९ मार्च २०१४ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्रीमती सो. न. शाह , न्यायाधीश ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय , पुणे या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती सो . न. शाह, न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय , पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २ एप्रिल २०१४ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० -एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९ -१५, शके १९३९ 


प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . रा. द. बोधाने, न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , गोंदिया यांचा दिनांक १४ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७०५ . - श्री . रा. द. बोधाने , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, गोंदिया यांना त्यांच्या दिनांक १४ मार्च २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १० मार्च २०१४ ते १३ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ८ मार्च २०१४ 
व ९ मार्च २०१४ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. रा. द. बोधाने हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, गोंदिया या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . रा . द . बोधाने , हे न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , गोंदिया या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


अ . शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक २ एप्रिल २०१४ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . नि . पुं. त्रिभुवन, न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय , पुणे यांचा दिनांक १३ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७०६. - श्री . नि . पुं. त्रिभुवन , न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, पुणे यांना त्यांच्या दिनांक १३ मार्च २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक १० मार्च २०१४ ते १२ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ८ मार्च २०१४ 
व ९ मार्च २०१४ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. नि . पुं. त्रिभुवन हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय , पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. नि . पुं. त्रिभुवन , हे न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


अ . शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक २ एप्रिल २०१४ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९- १५, शके १९३९ 

प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . स. झि . पवार, न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, नाशिक यांचा दिनांक १० मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७०७. - श्री . स. झि . पवार , न्यायाधीश , २ रे कामगार न्यायालय , नाशिक यांना त्यांच्या दिनांक १० मार्च २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ मार्च २०१४ ते १३ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 
____ श्री. स. झि. पवार हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , २ रे कामगार न्यायालय , नाशिक या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. स. झि . पवार , हे न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, नाशिक या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


अ . शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक २ एप्रिल २०१४ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . कि . वा . ठाकरे , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , यवतमाळ यांचा दिनांक २१ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७०८ . - श्री . कि . वा . ठाकरे , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ यांना त्यांच्या दिनांक २१ मार्च २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २४ मार्च २०१४ ते २९ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २२ मार्च 
२०१४ व २३ मार्च २०१४ रजेच्या पुढे दिनांक ३० मार्च २०१४ ते ३१ मार्च २०१४ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. कि . वा. ठाकरे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. कि . वा . ठाकरे , हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


अ . शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक २ एप्रिल २०१४. 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० -एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९ -१५, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . प्र . मा . खंबायते, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , सातारा यांचा दिनांक १८ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७०९. - श्री . प्र. मा . खंबायते , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सातारा यांना त्यांच्या दिनांक १८ मार्च २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २० मार्च २०१४ ते २६ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ७ दिवसांची अर्जित रजा, मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

__ श्री . प्र. मा . खंबायते , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , सातारा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. प्र. मा . खंबायते , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, सातारा या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


अ . शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक २ एप्रिल २०१४ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती वि . सु. गुडले , सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, लातूर यांचा दिनांक १८ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७१०. – श्रीमती वि . सु. गुडले, सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय , लातूर यांना त्यांच्या दिनांक १८ मार्च २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १२ मार्च २०१४ ते १५ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या पुढे दिनांक 
१६ मार्च २०१४ व १७ मार्च २०१४ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्रीमती वि. सु. गुडले, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, लातूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती वि . सु. गुडले , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, लातूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


अ . शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक २ एप्रिल २०१४ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


भाग एक - ल - ५ 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९- १५, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . अ . सा . जाधव, न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय , ठाणे यांचा दिनांक १९ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७३३. – श्री . अ. सा . जाधव, न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय , ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक १९ मार्च २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक २५ मार्च २०१४ ते २९ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढेदिनांक ३० मार्च २०१४ 
व ३१ मार्च २०१४ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

__ श्री . अ. सा . जाधव, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय , ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. अ. सा . जाधव, न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


अ . शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक ५ एप्रिल २०१४ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती सो . न . शहा, न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय , पुणे यांचा दिनांक २७ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७३४ . - श्रीमती सो . न . शहा, न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय , पुणे यांना त्यांच्या दिनांक २७ मार्च २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक २७ मार्च २०१४ ते २९ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ३० मार्च २०१४ 
व ३१ मार्च २०१४ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्रीमती सो . न. शहा, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय , पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती सो . न . शहा, न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय, पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


अ . शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक ५ एप्रिल २०१४ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० -एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९ -१५, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . भा . द. गायकवाड , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, धुळे यांचा दिनांक २७ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७३५ . – श्री . भा . द . गायकवाड, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, धुळे यांना त्यांच्या दिनांक २७ मार्च २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १५ मार्च २०१४ ते २५ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ११ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . भा . द. गायकवाड, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, धुळे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . भा. द. गायकवाड, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, धुळे या पदावर स्थानापन्न होतील. 


4 


आदेशावरून , 


अ . शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक ५ एप्रिल २०१४ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती पु . प्र. नन्नवरे , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक १३ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७३९. – श्रीमती पु. प्र. नन्नवरे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १३ मार्च २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक १० मार्च २०१४ ते १२ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्धवेतनी रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
८ मार्च २०१४ व ९ मार्च २०१४ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

___ श्रीमती पु. प्र. नन्नवरे , ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती पु. प्र. नन्नवरे , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


अ . शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक ५ एप्रिल २०१४ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


भाग एक - ल - ५अ 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९- १५ , शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . कृ. आ . कागले, सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, सांगली यांचा दिनांक ३ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७४० . - श्री . कृ. आ . कागले, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, सांगली यांना त्यांच्या दिनांक ३ मार्च २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१४ ते १ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक २ मार्च २०१४ हा सुट्टीचादिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. कृ. आ . कागले, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, सांगली या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . कृ . आ . कागले , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, सांगली या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


अ . शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक ५ एप्रिल २०१४ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . दा . म. मिरजकर , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांचा दिनांक ३ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७४१. – श्री . दा . म. मिरजकर , सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक ३ मार्च २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१४ ते १ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण २ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक २ मार्च २०१४ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . दा . म. मिरजकर , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . दा . म. मिरजकर, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


अ . शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक ५ एप्रिल २०१४ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० -एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९ -१५, शके १९३९ ३७ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्रीमती सि . प्र. हंजनकर, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांचा दिनांक १४ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७४२. – श्रीमती सि . प्र. हंजनकर , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक १४ मार्च २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ मार्च २०१४ ते १३ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा, मंजूर करण्यात 
आली आहे. 

__ श्रीमती सि. प्र. हंजनकर, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती . 
___ रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती सि . प्र. रंजनकर , हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


पन्न 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक ५ एप्रिल २०१४ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . कृ. आ . कागले, सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, सांगली यांचा दिनांक १५ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७४३. - श्री . कृ . आ . कागले, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, सांगली यांना त्यांच्या दिनांक १५ मार्च २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १ एप्रिल २०१४ ते ५ एप्रिल २०१४ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
३० व ३१ एप्रिल २०१४ व रजेच्या पढे दिनांक ६ एप्रिल २०१४ हे सटटीचे दिवस जोड़न मंजर करण्यात आली आहे . 

श्री. कृ . आ . कागले हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , सांगली या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . कृ . आ . कागले, हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , सांगली या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


अ . शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक ५ एप्रिल २०१४ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७ / चैत्र ९- १५, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . ज . पं . जोशी, कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी , औद्योगिक न्यायालय, पुणे यांचा दिनांक १४ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७४४ . - श्री . ज . पं . जोशी, कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी , औद्योगिक न्यायालय, पुणे यांना त्यांच्या दिनांक १४ मार्च २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १८ मार्च २०१४ ते २१ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
१६ मार्च २०१४ ते १७ मार्च २०१४ रजेच्या पुढे दिनांक २२ मार्च २०१४ ते २३ मार्च २०१४ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . ज. पं. जोशी हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय, पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ज. पं. जोशी, हे कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय , पुणे या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून, 


मंबई , 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


दिनांक ५ एप्रिल २०१४ . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती पु. प्र. नन्नवरे , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक २७ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७४५ . - श्रीमती पु . प्र. नन्नवरे, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २७ मार्च २०१४ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १ एप्रिल २०१४ ते ४ एप्रिल २०१४ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
३० मार्च २०१४ ते ३१ मार्च २०१४ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्रीमती पु. प्र. नन्नवरे ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती 
पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती पु. प्र. नन्नवरे, या सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न 
होतील. 


आदेशावरून , 


अ . शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक ५ एप्रिल २०१४ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३० -एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९ -१५, शके १९३९ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . प्र. शा . शिंदे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, अहमदनगर यांचा दिनांक २९ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७८७. - श्री . प्र. शा . शिंदे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, अहमदनगर यांना त्यांच्या दिनांक २९ मार्च २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ मार्च २०१४ ते २८ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण २ दिवसांची परिवर्तित रजा, मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . प्र. शा . शिंदे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , अहमदनगर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. प्र. शा . शिंदे, हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , अहमदनगर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक २१ एप्रिल २०१४ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक, 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . दु. नि . खडसे , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, धुळे यांचा दिनांक १ एप्रिल २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७८८ . - श्री . दु. नि . खडसे , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, धुळे यांना त्यांच्या दिनांक १ एप्रिल २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २५ मार्च २०१४ ते २९ मार्च २०१४ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची परिवर्तित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ३० मार्च 
२०१४ ते ३१ मार्च २०१४ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. दु. नि . खडसे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , धुळे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 


असती. 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . दु. नि . खडसे , हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, धुळे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २१ एप्रिल २०१४ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


Xo 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, मार्च ३० - एप्रिल ५, २०१७/ चैत्र ९- १५, शके १९३९ 

__ औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . नि . पुं. त्रिभुवन , न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, पुणे यांचा दिनांक ७ एप्रिल २०१४ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७८९. - श्री. नि . पुं. त्रिभुवन, न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय , पुणे यांना त्यांच्या दिनांक ७ एप्रिल २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १५ एप्रिल २०१४ ते १७ एप्रिल २०१४ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १२ एप्रिल 
२०१४ व १३ एप्रिल २०१४ व दिनांक १४ एप्रिल २०१४ रजेच्या पुढेदिनांक १८ एप्रिल २०१४ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . नि. पुं. त्रिभुवन हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . नि . पुं. त्रिभुवन , हे न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई. 


दिनांक २१ एप्रिल २०१४ . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती सं . रा. पहाडे, न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , वर्धा यांचा दिनांक २९ मार्च २०१४ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ७९० . – श्रीमती सं . रा. पहाडे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, वर्धा यांना त्यांच्या दिनांक २९ मार्च २०१४ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १ एप्रिल २०१४ ते ५ एप्रिल २०१४ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ३० मार्च २०१४ 
व ३१ मार्च २०१४ रजेच्या पुढेदिनांक ६ एप्रिल २०१४ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्रीमती सं. रा. पहाडे ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, वर्धा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती सं . रा . पहाडे, या न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , वर्धा या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून, 


मुंबई, 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


दिनांक २१ एप्रिल २०१४ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


